श्री. चंद्रकांत तुकाराम घोडके, शाखा 
अभियंता यांची पुर्नःस्थापनेनंतर 
पदस्थापना करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. मुविनि-२०१६/प्र.क्र. ६९/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जून, २०१८. 


वाचा - १) सा.बां. विभाग, शासन आदेडा क्र. एस-९२/२०१०/सीआर-१२६/सेवा-६(क), 
दि. ०२/०५/२०१३. 

२) सा.बां. विभाग, शासन आदेडा क्र. एस-९२/२०१०/सीआर-१२६/सेवा-६(क), 
दि. २७/०५/२०१३. 


शासन आदेठा:- 


श्री. चंद्रकांत तुकाराम घोडके, शाखा अभियंता यांच्याविरुध्द लाचेच्या यहास्वी सापळया 


प्रकरणी कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे दि. १६/०७/२०१० रोजी गु.र.नं. ८५/२०१० ला. प्र. का. सन 


१९८८ चे कलम ७, १३ (१) (ड) सह १३ (२) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याने त्यांना मुख्य अभियंता 


(विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आदेशा क्र. दि. १६/०७/२०१० अन्वये निलंबित करण्यात आले होते. 


श्री. चंद्रकांत तुकाराम घोडके, शाखा अभियंता यांना संदर्भ क्र. १ येथील आदेशान्वये न्यायालयीन 


निर्णयाच्या व विभागीय चौकशीच्या अधीन राहून शासन सेवेत अकार्यकारी पदावर पुनःस्थापित 


करण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. त्यानुषंगाने त्यांची संदर्भ क्र. २ येथील आदेशान्वये 


अधिक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ, मुंबई येथील अकार्यकारी पदावर नियुक्‍ती देण्यात आली 
होती. तथापि, सदर नियुक्तीच्या अनुषंगाने श्री. घोडके यांना अद्यापपर्यंत नियुक्‍ती मिळाली नसल्याचे 


शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे श्री. चंद्रकांत तुकाराम घोडके, शाखा अभियंता यांची 


आता सदर आदेशान्वये विद्युत निरीक्षक , विद्युत निरीक्षण विभाग, जालना येथे पदस्थापना करण्यात येत 


आहे. 


२. श्री. चंद्रकांत तुकाराम घोडके, शाखा अभियंता यांनी नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्वीकारावा तसेच 


त्यांनी अनधिकृत रजेवर जावू नये. 


शासन आदेशा क्रमांकः मुविनि-२०१६/प्र.क्र. ६९/ऊर्जा-५ 


३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी नियुक्‍ती दिलेल्या अभियंत्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी 


त्वरीत हजर होणे सांगावे. तसेच श्री. चंद्रकांत तुकाराम घोडके, शाखा अभियंता यांनी नवीन नियुक्तीच्या 


ठिकाणी पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास त्वरीत कळवावा. 


४. हा शासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६२११७१८५२७६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांककीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Bhimashankar 
Yallappa Manta: 


(भि. य. Far) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
२ मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
3) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
४ मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खाजगी सचिव. 
) 
) 
) 


५) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

६) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र नागपूर 

७) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला 

रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू.) मुंबई - ७१ 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद 

१०) अधिक्षक अभियंता प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 

११) उप सचिव (ऊर्जा-५), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१२) श्री. चंद्रकांत तुकाराम घोडके, शाखा अभियंता व्दारा मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पू.) 
मुंबई - ७१ 

१३) निवड नस्ती-ऊर्जा-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


